बेकायदेशीर भारतीय पारपत्र तयार 
करुन फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक 
कारवाई करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-०८२३/प्र.क्र.२२६/विदेशी-१, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ९ वा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर २०२३. 


वाचा : गृह HATHA, भारत सरकार अंतर्गत सुरक्षा-१ विभाग यांचे पत्र 
क्रमांक 11034/09/2023-IS-IV, Dated : 07.8.2023. 


प्रस्तावना : 
विदेशी नागरिकांना बेकायदेशीर भारतीय पारपत्र आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड 


तयार करण्यासाठी संघटित टोळ्या कार्यरत असल्याचे केंद्रीय सुरक्षा एजन्सीने संबंधितांच्या 


लक्षात आणले आहे. याकरीता उत्तर-पूर्व राज्यातील ओळख व पत्त्यांचा वापर करण्याची 


कार्यपध्दत वापरण्यात येते. यानंतर सदर विदेशी नागरिकांकडून तात्काळ कार्यपध्दतीने 


पोळीस पडताळणी शिवाय भारतीय पारपत्रासाठी अर्ज दाखल करण्यात येत आहेत. सदर 


पोलीस पडताळणी प्रक्रिया देखील स्थानिक प्राधिकरणावर प्रभाव पाडून प्रभावित करण्यात 


येत आहेत. सदर टोळ्या ह्या बेकायदेजीीर स्थलांतरितांना तसेच इतर car विघातक 


घटकांना बेकायदेशीर आधार कार्ड तयार करुन पुरवत असल्याचा संशय आहे. यामुळे 


अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी 


संदर्भाधीन पत्रान्वये निदर्शनास आणले आहे. याबाबत कठोर उपाययोजना करण्यासाठी 


शासन खालीलप्रमाणे सूचना देत आहेत. 


शासन परिपत्रक : 


भारतीय पारपत्र करीता पोळीस पडताळणी करताना संबंधित अर्जदार यांचा पत्ता, 


गुन्हेगारी पूर्वहतिहास तसेच ओळखपत्र, वास्तव्य व इतर बाबींची योग्यरित्या तपासणी 


केल्यानंतर पूर्णपणे sean झाल्यानंतर पडताळणीअंती अहवाल पारपत्र कार्यालयात 


पाठविण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच आवश्‍यक असल्यास अर्जदारांच्या निवासस्थानी 


प्रत्यक्ष भेट द्यावी जेणेकरुन बेकायदेशीर स्थलांतरीत विदेशी नागरिक तसेच देश विघातक 


घटकांना भारतीय पारपत्र प्राप्त होणार नाहीत. अशा गैरकृत्यास आळा घालण्यासाठी 


संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०८२३/प्र.क्र.२२६/विदेशी-१ 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३०९२५११२१२०६८२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRABHAKAR A BARGAJE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a5459e2e5d5cd2ba6fb1677edb7b0221c7fd440afdac4e 
64e9cab9edb580546c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A BARGAJE Bicester 
(प्र.आ. बारगजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व पोळीस आयुक्‍त 
३. पोलीस उप आयुक्त तथा प्रादेशिक विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, 

विशेष शाखा-२, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई 
४. सर्व पोलीस अधीक्षक तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी. 


प्रत माहितीकरीता : 


१. वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय. 
२. स्वीय सहाय्यक, सहसचिव (विदेशी), गृह विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


